शासन सेवेत असताना ए.एम.आय.ई/बी.ई 
उत्तीर्ण करणाऱ्या कनिष्ठ अभियंत्यांना पदवीधर 
कनिष्ठ अभियंता (सहायक अभियंता श्रेणी-२ 
(विद्युत) पदाचा काल्पनिक मानीव दिनांक 
देणेबाबत., 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय क्र.न्यायाप्र-२०२३/प्र.क्र.१५/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- २९ मार्च, २०२३. 


संदर्भ : १) पाटबंधारे विभाग, शासन निर्णय, दि.२९ नोव्हेंबर, १९८४. 

२) मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद मूळ अर्ज 

क्र.५३५/२०१९ मधील दि.१३ सप्टेंबर, २०२२ रोजीचे आदेशा 
3) मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांचे क्र.मुअ(वि)/ 
का-१/१/५०३, दि.०९ मार्च, २०२३ रोजीचे पत्र. 

प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता (विद्युत, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयांतर्गत कार्यरत असलेले श्री.नितिन दत्तात्रय इंगळे, शाखा अभियंता (विद्युत) यांनी 
शासकीय सेवेत असताना प्राप्त केलेली विद्युत अभियांत्रिकी पदवी ही बी.ई (विद्युत) या पदवीशी 
समकक्ष असल्याने पाटबंधारे विभाग, शासन निर्णय, दि.२९ नोव्हेंबर, १९८४ मधीळ तरतुदीनुसार 
त्यांनी कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) या पदावर केलेल्या एकूण सेवेच्या ३/८ सेवा परिगणना करुन 
नियुक्तीचा मानीव दिनांक निश्चित करुन त्यांची नियुक्‍ती पदवीधर कनिष्ठ अभियंता (सहायक 
अभियंता श्रेणी-२ (विद्युत) या संवर्गात निश्चित करण्यासाठी त्यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे मूळ अर्ज क्र.५३५/२०१९ दाखल केला होता. 

श्री.नितिन दत्तात्रय इंगळे, शाखा अभियंता (विद्युत) यांनी प्राप्त केलेली विद्युत अभियांत्रिकी 
पदवी ही बी.ई (विद्युत या पदवीश्ी समकक्ष असल्याने पाटबंधारे विभाग, शासन निर्णय, दि.२९ 
नोव्हेंबर, १९८४ मधील तरतुदीनुसार त्यांना पदवीधर कनिष्ठ अभियंता (सहायक अभियंता श्रेणी-२ 
(विद्युत) या पदाचा मानीव दिनांक निश्चित करुन त्यांचा Pada ज्येष्ठता सूचीत करणेबाबत 
मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दि.१३ सप्टेंबर, २०२२ 
रोजी आदेशा पारित केले आहेत. मा.न्यायाधिकरणाने दिळेल्या आदेशास अनुसरुन श्री.इंगळे यांना 
पदवीधर कनिष्ठ अभियंता (सहायक अभियंता श्रेणी-२ (विद्युत)) या पदाचा मानीव दिनांक देण्याची 
बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०२३/प्र.क्र.१५/प्रशासन-१ 


शासन निर्णय :- 

श्री.नेतिन इंगळे, शाखा अभियंता (विद्युत) यांनी प्राप्त केलेली विद्युत अभियांत्रिकी पदवी 
तसेच पाटबंधारे विभाग, शासन निर्णय, दि.२९ नोव्हेंबर, १९८४ Helles तरतुदी विचारात घेऊन व 
श्री.इंगळे यांनी दाखल केलेल्या न्यायालयीन प्रकरणी मूळ अर्ज क्र.५३५/२०१९ मध्ये मा.महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दि.१३ सप्टेंबर, २०२२ रोजी पारित 
केलेले आदेश विचारात घेऊन श्री.इंगळे यांनी कनिष्ठ अभियंता (विद्युत पदावर केलेल्या एकूण 
सेवेच्या ३/८ सेवेची परिगणना करुन त्यांना पदवीधर कनिष्ठ अभियंता (सहायक अभियंता श्रेणी-२ 
(विद्युत) संवर्गात नेमणूकीचा काल्पनिक मानीव दिनांक (दि.२१/०६/२००७) देण्यास या शासन 


निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


कनिष्ठ ।जन्मदिनां  पदविकाधा । कनिष्ठ | ए.एम.आय | पदविकाधा | रकाना ६ | पदवीधर 
अभियंत्या क CH अभियंता | XP मधीळ । कनिष्ठ 
चे नाव कनिष्ठ दि.१/१/२ ।/बी.ई.(वि) । कनिष्ठ सेवा अभियंता 
अभियंता ।००८ परीक्षा अभियंता  कालाव । (सहायक 
म्हणून रोजीच्या |उत्तीर्णी ।पदावर धी अभियंता 
नियुक्तीचा | ज्येष्ठता । दिनांक केलेल्या | विचारात | श्रेणी- 
दिनांक सूचीमधीळल सेवेचा घेऊन ।२(विद्युत या 
क्रमांक कालावधी |सेवेचा संवर्गात 
(वर्ष/महि ।३/८ येणारा 
ना/ दिवस | प्रमाणे | नेमणुकीचा 
येणारा । काल्पनिक 
काळलाव | मानीव 
धी दिनांक 
(वर्ष/महि 
ना/ 
दिवस 
(१ | २ ३ ४. | 4 & Oo | ८ 
नितिन ०५/१२/१९ | २३/०२/२० | 399 94/99/20 | 03 वर्ष ०८ | ०१ वर्ष | २१/०६/२०० 
दत्तात्रय  । ७२ ०५ ०८ महिने 22 | ov HRA | ७ 
इंगळे दिवस = | २४ 
दिवस 


२. श्री.इंगळे यांना देण्यात आलेल्या काल्पनिक मानीव दिनांकानुसार त्यांच्या नावाचा 


समावेड पदवीधर कनिष्ठ अभियंता (सहायक अभियंता श्रेणी-२ (विद्युत) या संवर्गाच्या 
दि.०१/०१/२००८ रोजीच्या अंतिम ज्येष्ठता यादीत करण्याची कार्यवाही मुख्य अभियंता (विद्युत), 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांनी करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०२३/प्र.क्र.१५/प्रशासन-१ 


३.  श्री.इंगळे यांची ज्येष्ठता निश्चित केल्यानंतर ज्येष्ठतेचा ay वेतन निश्चितीसाठी व 
थकबाकीसाठी देण्यात येऊ नयेत. तथापि, ते पदवी परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या दिनांकास म्हणजेच 
दि.१५/११/२००८ पासून सहायक अभियंता श्रेणी-२ या पदावर (विद्यमान वेतन श्रेणीत महाराष्ट्र 
नागरी सेवा नियमानुसार) त्यांचे वेतन निश्चित करण्यात यावे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०३२९१३३७०२६३१८ असा आहे. 
हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
५ H | N D E Vi KRAM ५ | N G H Caen MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 


2.5.4.20=1fbca76d11ad25e383a0e28da215f01e12183c1b565ddd29aaf 1 ff 
bfad8e9e9c, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


P RA KA S H RAO serialNumber=6F385E41 39AB144CAAF92B440B55068479C3789EASOECB 
5EB7A16B7C932CB397, cn=SHINDE VIKRAMSINGH PRAKASHRAO 
Date: 2023.03.31 11:47:02 +05'30° 
(विक्रमसिंह प्र. शिंदे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति :- 


१) मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई. 
२) अधीक्षक अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई. 


प्रत :- 


१) महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

2) महालेखापाल -२ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३) अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) / सचिव (रस्ते) / सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

४) जिल्हा कोषागार / उप कोषागार अधिकारी, धुळे. 

५) सर्व सह सचिव / उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६) श्री.नितिन दत्तात्रय इंगळे, शाखा अभियंता (विद्युत) यांना प्रत मुख्य अभियंता (विद्युत), 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई कार्यालयामार्फत. 


७) कार्यासन अधिकारी (सेवा-३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


